तात्काळ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
खोली क्र. ५५७ (fA), ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२/२२७९३३४४ Email ID : vrishali.bhingarde@nic.in 
क्रमांक: प्रतिनि २५२१/प्र.क्र. ११७/१४-अ दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०२१ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय-: मा. राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ 
स्वीय सहाय्यक, उच्चश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक ही पदे 
मंत्रालयीन संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ-: १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 

दिनांक १७-१२-२०१६ 

२) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/ 
प्र.क्र.१२०/१४, दिनांक ३१.८.२०१७ 

३) क्र.राजभ/१५३/प्र.क्र.८२/२०-अ, दिनांक २१-०५-२०२१चे 
पत्र 

४) राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, मुंबई यांचे क्र.रास/ 
आस्था/ प्रतिनियुक्‍्ती/सीआर-१३७/२०२१/९५९, 


महोदय/महोदया, 


सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित 
करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपध्दतीस अनुसरुन राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, मुंबई यांनी 
संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये मा. राज्यपालांचे सचिव या कार्यालयातील वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, उच्चश्रेणी लघुलेखक 
वलघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याबाबत कळविले आहे. यास्तव खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.३ 
येथील कार्यालयातील रिक्‍त पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२१/प्र.क्र. ११७/१४-अ 


अ.क्र. | मंत्रालयीन संवर्ग महाराष्ट्राचे प्रतिनि वेतनश्रेणी 
राज्यपाल यांचे | युक्तीने 
सचिव कार्यालय, | भरावया 
राजभवन मुंबई 3 
येथील पदांची 
प्रतिनियुक्तीने । १ 
भरावयाचे पदाचे । TST 
नांव 
१ | २ ३ Ea 4 
a . | वरीष्ठ स्वीय | वरीष्ठ स्वीय | १पद | (एस २३:६७७००- 
सहाय्यक सहाय्यक २०८७००) 
२. | उच्चश्रेणी लघुलेखक | उच्चश्रेणी que | (एस 94:89 00- 
लघुलेखक १३२३००) 
३. | लघुटंकलेखक लघुटंकलेखक १ पद | (एस ०८:२५५००-८११००) 
२. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, 


उच्चश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा 
कोणत्याही परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत तसेच प्रत देखील अंकीत करु नये. थेट प्राप्त झालेल्या 
अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 


3. 


सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक लघुलेखकांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भाधिन 


शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन खालील माहितीसह आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या 
मान्यतेने इच्छुक लघुलेखकांचा प्रतिनियुक्‍तीचे प्रस्ताव खालील माहितीसह या कार्यासनाकडे दिनांक १०-०९- 


२०२१ पर्यंत पोहोचतील अझ्ञारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा:- 


१) | कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) | शासन सेवेतील प्रथम नियुक्‍ती दिनांक 

8) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा afi feat १७-१२-२०१६ मधील 
तरतुद ५ (ब) (६) 

4) | शौक्षणिक अर्हता 

६ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

७ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 

८) ।मत्ताव दायित्वसादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०१९ रोजीचे) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२१/प्र.क्र. ११७/१४-अ 


९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली असल्यास त्याबाबतचा 
तपझील (पद, ठिकाण व कालावधी) 

११) | संबंधित कर्मचार्‍याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 


४. एकदा निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या विभागातून सदर 
पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक १०-०९-२०२१ पर्यंत 
या विभागास कळविण्यात यावे. 

५. सद्य:स्थितीत शासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही. तथापि, सरळसेवा व पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात 
उमेदवार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील Rat पदांच्या टक्केवारीनुसार विभागास लघुटंकलेखक 
संवर्गातील लघुलेखक उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळक या टॅबखाली प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 

७. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१२१११५२८०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gi 
fF Mahi eral 

‘ion Depart it, postalCode=400032, 
Maharashtra 
15697 3b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5c1 


Gajanan 
B h | mM fa (0 G 1 fa V stan ठाव 7 een Sees 5223065 


ite: 2021.08.27 13:13:50 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
उप सचिव (कार्यासन -२०-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
) महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, वालकेश्वर रोड 
मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
३) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


